महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य 
अकादमीमार्फत देण्यात येणाऱ्या पुरस्कार 
रकमेत वाढ करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२५७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. गुसाअ-२०१३/ 
नियमावली/प्र.क्र.१०५/सां.का.४, दिनांक १८ जून, २०१३. 


प्रस्तावना :- 


गुजराती भाषेच्या प्रसार-प्रचारासाठी तसेच, गुजराती साहित्याच्या सर्वांगीण 
उन्नती व विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी स्थापन करण्यात 
आलेली आहे. विभागाच्या उपर्निदिष्ट शासन निर्णयान्वये गुजराती साहित्य क्षेत्रात भरीव 
कामगिरी करणाऱ्या साहित्यिकांना दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. सदर 
पुरस्कार रकमेत दुपटीने वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

गुजराती साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या साहित्यिकांना दरवर्षी 
विविध पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. गुजराती अकादमीमार्फत देण्यात येणाऱ्या खालील 
पुरस्कारांच्या रकमेत दुपटीने वाढ करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र पुरस्काराचे नाव पुरस्काराची सध्याची पुरस्काराची 
रक्‍कम प्रस्तावित रक्‍कम 
नर्मद पुरस्कार 
[ee | कवी नर्मद मराठी साहित्य पुरस्कार रु. ५१,०००/- रु. १,००,०००/- 
२ | कवी नर्मद गुजराती साहित्य पुरस्कार रु. ५१,०००/- रु. १,००,०००/- 
जीवन गौरव पुरस्कार 
1 १_| साहित्य रु. ५१,०००/- रु. १,००,०००/- 
२ | कला रु. ५१,०००/- रु. १,००,०००/- 
३ | पत्रकारीता रु. ५१,०००/- रु. १,००,०००/- 
i | संस्था रु. ५१,०००/- रु. १,००,०००/- 
वाड्मय (विधा) पुरस्कार 
दिं चुनीलाल मडिया पुरस्कार (पुस्तकाचा | प्रथम रु. १५,०००/- । प्रथम रु. ३०,०००/- 
प्रकार - नवल कथा) ट्वितीय रु. १०,०००/- | द्वितीय रु. २०,०००/- 
२ | रामनारायण पाठक पुरस्कार (पुस्तकाचा । प्रथम रु. १५,०००/- । प्रथम रु. ३०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२५७/सां.का.४ 


प्रकार - लघुकथा) 


ट्वितीय रु. १०,०००/- 


द्वितीय रु. २०,०००/- 


हरश्विद्र भटू पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - 
कविता) 


प्रथम रु. १५,०००/- 


प्रथम रु. ३०,०००/- 


ट्वितीय रु. १०,०००/- 


द्वितीय रु. २०,०००/- 


प्रबोध जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - 
नाटक) 


प्रथम रु. १५,०००/- 


प्रथम रु. ३०,०००/- 


द्वितीय रु. १०,०००/- 


द्वितीय रु. २०,०००/- 


वाडीलाल डगली पुरस्कार (पुस्तकाचा 
प्रकार - ललित निबंध) 


प्रथम रु. १५,०००/- 


प्रथम रु. ३०,०००/- 


ट्वितीय रु. १०,०००/- 


द्वितीय रु. २०,०००/- 


प्रागजी डोसा पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार 
-बाल साहित्य) 


प्रथम रु. १५,०००/- 


प्रथम रु. ३०,०००/- 


द्वितीय रु. १०,०००/- 


द्वितीय रु. २०,०००/- 


यशवंत Gall पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार 
- नवोदित लेखक) 


प्रथम रु. १५,०००/- 


प्रथम रु. ३०,०००/- 


ट्वितीय रु. १०,०००/- 


द्वितीय रु. २०,०००/- 


गोपाळराव विद्ववांस पुरस्कार (पुस्तकाचा 
प्रकार - अनुवाद) 


प्रथम रु. १५,०००/- 


प्रथम रु. ३०,०००/- 


ट्वितीय रु. १०,०००/- 


द्वितीय रु. २०,०००/- 


गुलाबदास ब्रोकर पुरस्कार (पुस्तकाचा 
प्रकार - प्रकिर्ण / समीक्षा) 


प्रथम रु. १५,०००/- 


प्रथम रु. ३०,०००/- 


द्वितीय रु. १०,०००/- 


द्वितीय रु. २०,०००/- 


०२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपर्निर्दिष्ट दिनांक १८ जून, २०१३ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. तसेच, सदर शासन निर्णय 
ज्या दिनांकास निर्गमित होईल त्या दिनांकापासून सदरचा निर्णय अंमलात येईल. 


०३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी- २ प्रधान लेखाशिर्ष 
२२०५, कला व संस्कृती (००), १०२ कला व संस्कृती यांचे प्रचालन, (१२) गुजराती साहित्य 
अकादमी (१२) (०१) गुजराती साहित्य अकादमीची स्थापना (कार्यक्रम) (२२०५ १७२१) - ०५ 
बक्षिसे या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पित निधीतून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. यासाठी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


०६. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ 
अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई यांची 
राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२५७/सां.का.४ 


०७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०९२४११००४३३६२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN : 


(गोपिचंद पांडुरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


मंत्रालय, मुंबई. 


. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
. निवड समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य 


on SG © 


अकादमी यांचे मार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र, मुंबई 


१०. महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) - २, महाराष्ट्र, नागपूर 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसं.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


